दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या अधिपत्याखाळील अपर मुख्य सचिव व निवासी 
आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयातील गट-अ ते 
गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ जून, २०२१ 


वाचा : १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग- 
२०१३/प्र.क्र.३५/दि.क्र.२, दि.०७.१०.२०१६ 
३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 
४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.१२.११.२०२० 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, दि.०२.०२.२०२१ 
६) अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांचे पत्र 
क्र.निआ/आस्था/२०७- ए/२०२०/३०१८,दि.१५.०२.२०२१ 
७ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 
दिनांक १७.२.२०२१ 
८) अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयाचे पत्र 
क्र.निआ/आस्था/२०७- ए/२०२०/३३६४,दि.२८.०५.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


संदर्भीय क्रमांक ७ येथील दिनांक १७.२.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. 


२. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची पदसुनिश्चिती 
करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची 
यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post 
identification suitable for Persons with Benchmark Disability notified on ०४.०१.२०२१ या शिर्षाखाली प्रसिध्द केली 
आहे. याबाबत राज्य झासनाचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य 
शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या 
सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केलेली आहे. त्यामध्ये केंद्र शासनाने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली गट “अ” ते गट “ड” मधील 
जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशी पदे, तसेच केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, stan पदांची पदनामे जरी भिन्न 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 


असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. सदर अधिसूचना व शासन निर्णयातील निर्देशास अनुसरुन 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेतील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली पदे विचारात 
घेवून सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखाळील अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी अनुक्रमे सोबतचे विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुनिश्चित 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.०४.०१.२०२१ ची 
अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्यांचा संकेतांक क्र. २०२१०६०३१३०९०५६५०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SATISH KARBHARI - 


JONDHALE : 
(सतीश जोंधळे ) 
सोबत : विवरणपत्र-अ सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
प्रत, 
मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. मा.प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. मा.राज्यमंत्री (साप्रवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१०. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१३. उप सचिव, कार्या- दि.क.२, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. सामान्य प्रशासन विभाग/१९-अ, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती. 


Cc 40 AD WO 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय, क्रमांक :संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ, दिनांक ०३ जून, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
ax) विद्यमान संवर्ग/ । शारीरिक योग्यता | दिव्यांग पदाच्या शेरा तसेच केंद्र 
पदनाम आरक्षणाचा कर्तव्य/जबाबदाऱ्या/कामाचे शासनाच्या 
सुयोग्य प्रकार स्वरुप (संक्षिप्त) अधिसूचनेमधील 
पृ.क्र. व अ.क 
(7) २ ३ 1 ae षु & 
| सहाय्यक निवासी । S,ST,RW,C a)B,LV आस्थापना विभागातील | सदर संवर्गात १ पद 
आयुक्‍त (प्रशासन) b)D,HH कामकाजावर पर्यवेक्षीय, | असून सदरचे पद 
c)OA,BA,OL, | नियंत्रण, सादर केलेल्या नस्ती | एकाकी आहे. सदरचे 
BL,OAL, पडताळून योग्य त्या सूचना देणे, । पद सेवाप्रवेश 
BLOA,BLA, । विभागीय चौकशी, तक्रार | नियमानुसार 
CP,LC, DW, | प्रकरणे, निलंबन प्रकरणे यांचा । पदोन्नतीने भरण्याची 
AAV,MDy आढावा घेणे, | तरतूद आहे. 
d) MI अधिकारी/सादरकर्ता अधिकारी ' केंद्र शासनाच्या 
e) MD यांची नेमणूक करणे इत्यादी | अधिसूचनेतील पृ. 
involving कार्यालयीन कामकाज क्र.१२०६ वरील 
(a) to (5) अ.क्र.७७ नुसार 
above 
2 | व्यवस्थापक S,ST,W,MF, । a)LV नवीन व जुने महाराष्ट्र सदन या | सदर संवर्गात १ पद 
RW,SE,C b)HH अतिथीगृहांचे परिचालन करणे, | असून सदरचे पद 
c)OA,BA,OL, | राजशिष्टाचार विषयक कामे | एकाकी आहे. सदरचे 
OAL, CP, करणे, अतिमहत्वाच्या व्यक्‍तींना | पद Sadar 
LC, DW, राजशिष्टाचारानुसार वाहन | नियमानुसार 
AAV,MDy व्यवस्था तसेच आतिथ्य व्यवस्था | पदोन्नतीने भरण्याची 
d) MD पुरविणे, कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर | तरतूद आहे. 
involving नियंत्रण ठेवणे. केंद्र झासनाच्या 
(a) to (9 अधिसूचनेतील पृ. 
above क्र.१२२० वरील 
अ.क्र.९१ नुसार 
३ | उच्चश्रेणी 5,51,//,8९,१ | a) BLLV लघुलेखन, टंकलेखन, बैठकीचे | केंद्र शासनाच्या 
लघुलेखक W, 3८,-,५ ७) HH इतिवृत्त नोंदविणे इत्यादी | अधिसूचनेतील पृ. 
(मराठी/इंग्रजी) ०0 OA,OL, कार्यालयीन कामकाज क्र.१७७७ वरील 
BL,OAL, अ.क्र.३८० नुसार 
BLOA,CP, 
LC, Dw, 
AAV 
d) ASD(M), 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 


SLD,MI 
e)MD involving 


(a) to (d) 


above 


निम्नश्रेणी 
लघुलेखक 
(इंग्रजी) 


S,ST,W,BN, 
RW,SE,H,C 


a) B,LV 

0) HH 

c) OA,OL, 
BEZOAL, 
BLOA,CP, 
LC, Dw, 
AAV 

d) ASD(M), 
SLD,MI 

e) MD 
involving 
(a) to (d) 
above 


लघुलेखन, टंकलेखन, बैठकीचे 
इतिवृत्त नोंदविणे इत्यादी 
कार्यालयीन कामकाज 


केंद्र शासनाच्या 
अधिसूचनेतील पू. 
क्र.१७७७ वरील 
अ.क्र.३८० नुसार 


वरिष्ठ सहायक 
कक्ष अधिकारी 


S,ST,W,BN, 
RW,SE,H,C 
sMF 


a)B,LV 
b)D,HH 
c)OA,BA,OL, 
BL,OAL,CP, 
DW,AAV, 
MDy 
d)SLD,MI 
e)MD 
involving (a) 
to (d) 
above 


राजशिष्टाचार, संपर्क, लेखा व 
प्रशासन विषयक पदाच्या 
जबाबदाऱ्या सोपविण्यात येतात. 


सदरचे पद सेवाप्रवेहा 
नियमानुसार 
पदोन्नतीने भरण्याची 
तरतुद आहे. 
केंद्र शासनाच्या 
अधिसूचनेतील पृ. 
क्र.१२३० वरील 
अ.क्र.९९ नुसार 


कनिष्ठ सहायक 
कक्ष अधिकारी/ 
उपलेखापाल 


S,ST,W,BN,R 
W, SE,H,C,MF 


a)B,LV 
b)D,HH 
c)OA,BA,OL, 
BL,OAL,CP, 
DW,AAV, 
MDy 
d)SLD,MI 
e)MD 
involving (a) 
to (d) above 


राजशिष्टाचार, संपर्क, लेखा व 
प्रशासन विषयक पदाच्या 
जबाबदाऱ्या सोपविण्यात येतात. 


केद्र शासनाच्या 
अधिसूचनेतील पू. 
क्र.१२३० वरील 
अ.क्र.९९ नुसार 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 


involving (a) 
to (d) above 


| वरिष्ठ लिपिक /)S,ST.W.RW, | 88, राजशिष्टाचार, संपर्क, लेखा व | सदरचे पद सेवाप्रवेहा 
रोखपाल H,C,MF b)D,HH प्रशासन विषयक पदाच्या नियमानुसार 
c)OA,OL,BA, | जबाबदाऱ्या सोपविण्यात येतात. | पदोन्नतीने भरण्याची 
BL,OAL, CP, तरतुद आहे. सदर 
LC,DW.AAV, पदावरील कार्यरत 
d) ASD (M) , कर्मचारी यांना 
SLD,MI राजशिष्टाचार, 
e)MD संपर्क, लेखा व 
involving (a) प्रशासन विषयक 
to (d) above पदाच्या जबाबदाऱ्या 
सोपविण्यात येतात. 
केंद्र शासनाच्या 
अधिसूचनेतील पू. 
क्र.१८३४ वरील 
अ.क्र.३४ नुसार 
८ | लघुटंकलेखक |S,ST.W.MF, ।8) BLV लघुलेखन, टंकलेखन, बैठकीचे | केंद्र शासनाच्या 
(मराठी/इंग्रजी) SEH b) OAOL, । इतिवृत्त नोंदविणे इत्यादी | अधिसूचनेतील पृ. 
गट-क BL, CP, | कार्यालयीन कामकाज क्र.१८३५ वरील 
LC, Dw, अ.क्र.३७ नुसार 

AAV,MDy 

c) ASD(M), 

SLD,MI 

d) MD 

involving 

(a) to (c) 

above 
९ । लिपिक- 5,51,//,8४९, | a) B,LV राजशिष्टाचार, संपक, लेखा व | केंद्र शासनाच्या 
टंकलेखक W, SE,H,C,MF | b) D,HH प्रशासन विषयक पदाच्या | अधिसूचनेतील पू. 
गट-क ०) OA,OL, =| जबाबदाऱ्या सोपविण्यात येतात. । क्र.१८३९ वरील 
BL,BA, अ.क्र.४६ नुसार 

OAL, CP, 

LC, Dw, 

AAV,MDy 

d) ASD (M, 

MoD), ID, 

SLD,MI 

e) MD 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 


| शिपाई S,ST,W,ME, a) B,LV कार्यालयातील टेबलांची | केंद्र शासनाच्या 
SE,H,C b) D,HH साफसफाई करणे, नस्त्यांची ने- । अधिसूचनेतीलळ पृ. 
०) OA, OL, आण, डाक पोहचविण्याचे काम | क्र.२४७४ वरील 
CP,LC, करणे, वरिष्ठांनी सांगितलेली | अ.क्र.३ नुसार 
Dw,AAV | कोणत्याही प्रकारची शिपाई 
0) ॥5) (५), | वर्गाशी संबंधित कामे करणे. 
ID, SLD, 
MI 
e) MD 
involving 
(a) to (D) 
above 
| १ | कक्षबंध परिचारक |S, ST, W, BN, | a) 8, १. स्वागत कक्षातील डयूटी | केद्र शासनाच्या 
L, PP, RW, SE, | ७ D,HH मॅनेजर यांच्या निर्देशाप्रमाणे | अधिसूचनेतीलळ पृ. 
H.C ०७ OA-OL, अभ्यांगतांचे स्वागत करुन | क्र.२४७४ वरील 
BLOAL, | त्यांना कक्षबंधापर्यंत पोहचवून | अ.क्र.४ नुसार 
CP,LC, देणे, या अभ्यांगाचे सामान 
Dw,AAV | कक्षबंधापर्यंत पोहचवून देणे. 
0) ASD(M, | २.  अभ्यांगतांचा महाराष्ट्र 
MoD), ID, | सदनात मुक्काम सुरळीत व्हावा 
SLD,MI यादृष्टीने अभ्यांगतांचे 
e) MD आवर्यकतेनुसार ड्यूटी मॅनेजर 
involving | Urea निर्देशाप्रमाणे कक्षबंध 
(a) to (D) परिचारक यांनी तातडीने 
above कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. 
३. कक्षबंध परिचारक यांनी 
अभ्यागतांना कक्षाची किल्ली 
वापरणे,टिव्हीचा रिमोट 


हाताळणे आणि स्थानगृहातील 
वस्तू / उपकरणे हाताळणे 
याबाबत आवश्‍यक माहिती 
देण्यात यावी. 

४. कक्षबंध परिचारक यांना 
कर्तव्यावर असताना ड्यूटी 
मॅनेजर यांच्या परवानगीशिवाय 
ड्यूटी सोडून जाता येणार नाही. 
५. कक्ष सोडतेवेळी (Check 
Out) अभ्यांगतांना स्वागत 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 


कक्षापर्यंत नेणे आणि त्यांचे 
सामान स्वागत कक्षापर्यंत 
पोहचवून देणे ही कक्षबंध 
परिचारकाची जबाबदारी 
राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 


दिव्यांग आरक्षणाचा सुयोग्य प्रकार 


Abbreviatiions: 
Sr. No.| Abbreviation | Long Form Sr. Abbreviation Long Form 
No. 
1 BL Blind 11 | BLA Both Legs Arms 
र LV Low Vision 12 | CP Cerebral Palsy 
3 [Did Deaf 13 | LC Leprosy Cured 
4 HH Hearing Handicapped 14 | DW Dwarfism 
5 OA One Arm 15 | AAV Acid Attack Victim 
| 6 | OL One Leg 16 | MDy Muscular Dystrophy 
7 BA Both Arms 17 | ASD Autism Spectrum 
Disorder ( M =Mild. 
MoD= Moderate) 
| 8 BL Both Leg 18 | ID Intellectual Disability 
fo OAL One Arm and One Leg 19 | SLD Specific Learning 
Disability 
10 | BLOA Both Leg and One 20 | MI Mental 1111655 
Arm 
21 |MD Multiple Disabilities 
शारीरिक योग्यता 
Abbreviations: 
Sr. No. Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 S Sitting a MF Manipulation by 
Fingers 
2 ST Standing 10 SE Seeing 
3 W Walking 11 H Hearing 
4 BN Bending 12 C Communication 
5 1, Lifting 13 RW Reading and Writing 
1 6___| <e Kneeling & Crouching 14 CRL Crawling 
7 JU Jumping 15 
| 8  |PP Pulling & Pushing 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


